महाराष्ट्र गौण व्यापार नियमन योजनेत्तर 
योजनेमधील ४६१ अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ 
मध्ये पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२५/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १० मार्च, २०२३ 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.२१.०९.२०२१ 

३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/फ-९, दि.०८.०३.२०२२ 

४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/फ-९, दि.२९.०८.२०२२ 

५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ 

६. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३/ 
योजनेत्तर/प्र.क्र.०८ (२२-२३)/२३२, दिनांक १६.०२.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.६ अन्वये 
महाराष्ट्र गौण व्यापार नियमन योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या ४६१ अस्थायी पदांना सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 

यापूर्वी महसूल व वन विभागच्या संदर्भ क्र.३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र गौण व्यापार नियमन 
योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या ४६१ अस्थायी पदांना सन २०२२-२३ मध्ये दिनांक 
०१.०३.२०२२ ते २८.०२.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ दिनांक ०८.०२.२०२३ च्या शासन सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 

त्यानुसार महाराष्ट्र गौण व्यापार नियमन योजनेत्तर योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या ४६१ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केलेला आकृत्तीबंधात या पदांचा VATA आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

सदर पदांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर), ०१ वनीकरण, १०५ 
वनोत्पादने, (०१) शासकीय अभिकरणाकडून समुपयोजन, (०१) (०१) शासकीय अभिकरणाकडून समुपयोजन 
(तेंदु) (२४०६ ०४५२), (09) वेतन या लेखात्रीर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा व मान्य होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या मर्यादेतच उपरोक्त पदांसाठी खर्च 
करावा. सदर कालावधीमध्ये त्यांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारीत आकृत्तीबंधास 
उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. या नंतर सुधारीत आकृत्तीबंध निश्चित करण्याकरीता 
कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२५/फ-९ 


प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१६३२१७०९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PINGALE BHANUDAS NARAYAN 
c 


PI NGALE BHANU DAS DN: CN = PINGALE BHANUDAS NAR. 


0 (OVERNMENT OF 


NARAYAN MAHARASHTRA OU = REVENUE AND FOREST 


Date: 2023.03.10 16:37:05 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म. रा., नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट वनोपज, संनियंत्रण व मुल्यांकन), म. रा., नागपूर. 
५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व नागपूर 
६. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. मुख्य वनसंरक्षक नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, औरंगाबाद, धुळे, नाशिक वनवृत्त. 
८. महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
९. वित्त विभाग/ व्यय-१०, मंत्राळय,मुंबई Yoo ०३२. 
१०. फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२५/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२५/फ-९, दिनांक १० मार्च, २०२३ 
सोबतचे विवरणपत्र 
(दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


Digitally signed by PINGALE BHANUDAS 


PINGALE BHANUDAS sarayvan 


DN: CN = PINGALE BHANUDAS NARAYAN, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERN 


NARAYAN ॥ IMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT 
Date: 2023.03.10 16:37:23 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे ) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


KKEKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


